आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षात आदिम जमाती विकास 
कार्यक्रमांतर्गत भामरागड प्रकल्प 


कार्यालयास निधी वितरण. 
(लेखाशीर्ष २२२५ सी८८५) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ जून, 2023. 
वाचा :- 
१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
2) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.आदिम-२०२३/ प्र.क्र.५४/ कार्यासन-१९, 
दि.०५.०६.२०२३. 
३) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र. आदिम-२०२३/ प्र.क्र.५४/ कार्यासन-१९. 


प्रस्तावना : - 


राज्यातील कातकरी, माडिया आणि कोलाम या जमाती केंद्र शासनामार्फत “आदिम जमाती” म्हणून 
घोषित करण्यात आल्या आहेत. त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीने आदिम जमाती विकास 
कार्यक्रम या योजनेंतर्गत तरतूद करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प, भामरागड, जि.गडचिरोली यांच्या अधिनस्त वाड्यांमधील रू.२७०.०० लाख किंमतीच्या एकूण २४ विकास 
कामांना उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 
विकासकामांना वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर 
वितरणासाठी उपलब्ध निधी वितरण मर्यादेत निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. टी-५ या खाली मुख्य 
लेखाशीर्ष-२२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०२- 
अनुसूचित जमातींचे कल्याण, ०१-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) (४९) आदिम जमातीच्या विकासाकरीता केंद्रीय 
क्षेत्र योजना (राज्यस्तर योजना) (कार्यक्रम), ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत रू.२५००.०० लाख इतकी 
तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, भामरागड, जि.गडचिरोली 
अधिनस्त संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील arm निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या सोबतच्या 
विवरणपत्रातील २४ विकास कामांना उपलब्ध निधी वितरण मर्यादेत एकूण रू.२५०.०० लाख (अक्षरी रुपये दोन 
कोटी पन्नास लाख फक्त) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प, भामरागड यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी संबंधित 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना संबंधितांमार्फत 
राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका, वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
शासन परिपत्रकातील तसेच संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये विहीत तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधी मर्यादेत वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२७१५४२०६३६२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ळा 
RAJ F N D RA ON -GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ‘TRIBAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2d 
fa8a7 1cad3864b9b289879d173b67fcd 
talCode=400032, st=Mah. htra, 
i iber=F617DED8E7182679ED107E635 


BHAWARI लाया 
(राजेंद्र दे.भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपूर. 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

६. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, भामरागड, जि.गडचिरोली. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 

८. उपसचिव/ कक्ष अधिकारी (का-१९), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि., शासन निर्णय, क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/का-०६,दि.२७.०६.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.लाखात) 
अ.क्र माचे नाव गावाचे नांव | प्रशासकीय | सदर शा.नि. 
मान्यता अन्वये वितरीत 
किंमत करण्यात येत 
असलेला निधी 
गं २ ३ 4 & 
q | मौजा हितापाडी येथे करवे नरगो पुंगाटी ते दिनेश कोमटी हितापाडी १५.०० १३.८९ 
पुंगाटी यांचे घरापर्यंत नाली (बंदगटार) बांधकाम करणे 
२ | मौजा हितापाडी येथे दिनेश कोमटी पुंगाटी ते मादी मल्ला हितापाडी १५.०० १३.८९ 
पुंगाटी यांचे घरापर्यंत नाली (बंदगटार) बांधकाम करणे 
३ | मौजा हितापाडी येथे बोंदी मल्ला पुंगाटी ते साधू झुरा परसा यांचे | हितापाडी १५.०० १३:८९ 
घरापर्यंत नाली (बंदगटार) बांधकाम करणे 
४ | मौजा हितापाडी येथे झुरु दसरु पुंगाटी ते चुक्का eas पुंगाटी | हितापाडी १५.०० १३.८९ 
यांचे घरापर्यंत नाली (बंदगटार) बांधकाम करणे 
५ । मौजा हितापाडी येथे माता मंदीर पुंगाटी ते गणेश पोदाडी यांचे | हितापाडी १५.०० १३.८९ 
घरापर्यंत नाली (बंदगटार) बांधकाम करणे 
६ | मौजा हितापाडी येथे गणेश मासा पोदाडी यांचे घरापर्यंत मोरी | हितापाडी ५.०० ४.६२ 
बांधकाम करणे 
७ | मौजा हितापाडी येथे गोगलू मुरा पुंगाटी यांचे घरापर्यंत मोरी | हितापाडी ५.०० ४.६२ 
बांधकाम करणे 
८ | मौजा हितापाडी येथे साधू झुरीया पुंगाटी यांचे घरापर्यंत मोरी । हितापाडी ५.०० ४.६३ 
बांधकाम करणे 
९ | मौजा कारमपल्ली येथे माता मंदीराजवळ मोरी बांधकाम करणे | कारमपल्ली ५.०० ४.६३ 
१० | मौजा कारमपल्ली येथे अर्श दोगे हलका यांचे घराजवळ मोरी | कारमपल्ली ५.०० ४.६३ 
बांधकाम करणे 
११ । मौजा कारमपल्ली येथे कोलू बिलू deol यांचे घराजवळ मोरी | कारमपल्ली ५.०० ४.६३ 
बांधकाम करणे 
१२ | मौजा कारमपल्ली संतोष कोलू वाचामी यांचे घराजवळ मोरी । कारमपल्ली ५.०० ४.६३ 
बांधकाम करणे 
१३ | मौजा कारमपल्ली येथे SAS डोलू वाचामी यांचे घराजवळ मोरी | कारमपल्ली ५.०० ४.६३ 
बांधकाम करणे 
१४ । मौजा कारमपल्ली येथे कस्से चैतू वाचामी यांचे घराजवळ मोरी । कारमपल्ली | ५.०० | ४.६३ 
बांधकाम करणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि., शासन निर्णय, क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/का-०६,दि.२७.०६.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.लाखात) 
अ.क्र माचे नाव गावाचे नांव | प्रशासकीय | सदर शा.नि. 
मान्यता अन्वये वितरीत 
किंमत करण्यात येत 
असलेला निधी 
| 9 | 2 3 4 & 
१५ | मौजा कारमपल्ली येथे गोटू ते किशोर मटटामी यांचे घरापर्यंत | कारमपल्ली १५.०० १३.८९ 
सी सी रस्ता बांधकाम करणे 
१६ | मौजा कारमपल्ली येथे केसे मादी मज्जी ते घिसू AS Avail कारमपल्ली १५.०० १३.८९ 
यांचे घरापर्यंत सी सी रस्ता बांधकाम करणे 
१७ | मौजा कारमपल्ली येथे धिसू मेसे मज्जी ते किशोर वाचामी यांचे । कारमपल्ली १५.०० १३.८९ 
घरापर्यंत सी सी रस्ता बांधकाम करणे 
१८ | मौजा कारमपल्ली येथे संतोष वाचामी ते बिरजू मादी कळंगा कारमपल्ली १५.०० १३.८९ 
यांचे घरापर्यंत सी सी रस्ता बांधकाम करणे 
१९ | मौजा कारमपल्ली येथे प्रविण कोडे वेळंजे ते बिरजू मादी कारमपल्ली १५.०० १३.८९ 
काळंगा यांचे घरापर्यंत सी सी रस्ता बांधकाम करणे 
२० | मौजा कारमपल्ली येथे सार्वजनिक गोटूल माता मंदीरपर्यंत सी | कारमपल्ली १५.०० १३.८९ 
सी रस्ता बांधकाम करणे 
२१ | मौजा कारमपल्ली येथे कोलू Pg वेळजे ते सैजू राजू लेकामी = | कारमपल्ली १५.०० १३.८९ 
यांचे घरापर्यंत सी सी रस्ता बांधकाम करणे 
२२ | मौजा कारमपल्ली येथे मधूकर पदा वेळजे ते अर्श दोगे का =| कारमपल्ली १५.०० १३.८९ 
यांचे घरापर्यंत सी सी रस्ता बांधकाम करणे 
२३ | मौजा कारमपल्ली येथे केये चैतू वाचामी ते सुरेश वत्ते मज्जी कारमपल्ली १५.०० १३.८९ 
यांचे घरापर्यंत सी सी रस्ता बांधकाम करणे 
२४ | मौजा कारमपल्ली येथे पोरीया गुळसा मज्जी ते रमेश वत्ते मज्जी | कारमपल्ली १५.०० १३.८९ 
यांचे घरापर्यंत सी सी रस्ता बांधकाम करणे 
एकूण २७०.०० २५०.०० 


RAJENDRA. ४ 


BHAWARI 


igitally signed by RAJENDRA DEVARAM 


0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4,20=62f542944974296b79e429342 1 ba2dfa 
रॉट 
a, 


8a7 1cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtr 


serialNumber=F617DED8E7 

1160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEAS 
री DRA DEVARAM BHAWARI 

Date: 2023.06.27 16:28:17 +05'30" 


182679ED107E6351 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


